RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक २८ ] 

बुधवार , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये ११.०० 

असाधारण क्रमांक ४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , मध्यवर्ती इमारत , पुणे ४११००१ 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक वि.यो. नैना / मौ . वारदोली व भेरले , ता . पनवेल / ए.न.प्र . / प्र.क्र . ६४ / २१ / टीपीव्ही -३ / २४७४ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( महा . अधिनियम XXXVII , १ ९ ६६ ) यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे . ) 
च्या कलम ४० च्या उप - कलम ( १ ) मधील खंड ( ख ) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १७१२ / ४७५ / प्र.क्र . - ९ ८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक १० जानेवारी , २०१३ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र ( नैना ) , ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे . ) साठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ ( महाराष्ट्र ) मर्यादित ( महाराष्ट्र 
शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ असा करण्यात आला आहे . ) म्हणजे " सिडको " 
ची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे . ) म्हणून नेमणूक केली आहे ; 

" " 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२१५ / २४५ / प्र.क्र .३३२ / १६ / एसएम / 
नवि- १२ , दिनांक २७ एप्रिल २०१७ अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या २३ गावांसाठीची अंतरीम प्रारुप विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ मे २०१७ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १७१७ / सं.क्र .२७५० / प्र.क्र.९ १ / २०१ ९ / 
नवि -१२ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या उर्वरित १५२ गावांची विकास योजना त्याच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावलीसह भागशः मंजूर झाली असून ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) ती दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०१ ९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५४ अन्वये महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभागाकडील निदेश क्रमांक टीपीएस . १७१७ / 
२७५० / प्र.क्र.९ १ / १ ९ , नवि- १२ , दिनांक ६ जानेवारी २०२० अन्वये १५२ गावांसाठी मंजूर झालेली विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे . ) उर्वरित २३ गावांसाठी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आलेली 

आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १८१६ / प्र.क्र .३६८ / १६ / भाग -१ / 
वियो- आयटीपी / नवि- १३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे 
विनियम विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी मंजूर केले आहेत ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विनियम ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 

( १ ) 

भाग एक ( को . वि . पु . ) - ४० - १ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , मे . वाधवा कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा . लि . यांचे ( यापुढे “ उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आलेला आहे ) मौजे 
वारदोली , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील सुमारे ५७.४५४ हे . या क्षेत्राच्या जमिनीवर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाच्या 
नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . १७१४ / ४५१ / प्र.क्र .७० / १५ / नवि -१२ , दिनांक २ डिसेंबर २०१५ अन्वये अधिसूचित करून 
स्थानिय मंजुरी ( Locational Clearance ) दिली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्प असा 
करण्यात आला आहे ) ; 

" " 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र “ नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र ( नैना ) " या विशेष 
नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत असल्याने , उक्त प्राधिकरणाने पत्र क्र . १६२ , दिनांक २० मे २०१ ९ अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्रास एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पानुसार सुधारीत बृहत आराखड्यास काही अटीं व शर्तीसापेक्ष मंजुरी दिली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प असा केला आहे ) ; 

" " 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावली एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची विनियम समाविष्ट आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख 
उक्त 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील 
विनियम क्र .४.५ मधील तरतुदीनुसार मौजे वारदोली , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील २.५८ ९ हे . क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात 
समाविष्ट करून एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक २७ जानेवारी २०२२ 
रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सुधारित स्थानिय मंजुरीस मान्यता दिलेली आहे ; 

66 

66 

आणि ज्याअर्थी , “ उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " यांनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र . ४.५ 
मधील तरतुदीनुसार मौजे वारदोली व मौ . भेरले , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील सोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद २६.१३२ हे . क्षेत्राच्या 
वाढीव जमिनी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त वाढीव जमिनी " असा केला आहे ) उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानिय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे 
सादर केला आहे ; 

" " 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेनुसार उक्त वाढीव जमिनी ह्या " प्रामुख्याने रहिवास ” या विभागात समाविष्ट असल्यामुळे व तसेच 
आ.क्र.३६३_ ESS , आ.क्र.३४६_ GC तसेच २४ मी . व ३६ मी . रुंद विकास योजना रस्त्यांनी बाधित होत असल्याने उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पात उक्त वाढीव जमिनी अंतर्भूत करण्यासाठी उक्त विनियमातील विनियम क्र .७.१.२ नुसार अधिमूल्य आकारण्याची आवश्यकता 
राहत नाही ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील उक्त वाढीव जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात 
कुळ कायदा कलम ६३ अ -१ च्या तरतुदीस अधिन राहून खरेदी - विक्रीस प्रतिबंध ” अश्या नोंदीचा उल्लेख आहे . याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी , रायगड 
यांनी , “ कुळ कायदा कलम ६३ अ -१ च्या तरतुदीस अधिन राहून खरेदी - विक्रीस प्रतिबंध ” हा शेरा चुकिचा असून त्याऐवजी " महाराष्ट्र कुळवहिवाट 
व शेत जमीन अधिनियम कलम ६३ अ नुसार खरेदी केलेल्या जमिनी " असा शेरा नमूद करण्याची दुरुस्ती करण्याचे तहसिलदार , पनवेल यांना 
कळविले असलेचे सिडको प्राधिकरणास दिनांक १० मे २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये अवगत केले आहे .; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत 
करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या 
संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . ४.५ नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी 
स्थानिय मंजुरी दिलेल्या एकूण क्षेत्राच्या ५० % पर्यंत कोणतेही लगत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा कोणतेही क्षेत्र प्रकल्पातून वगळण्यास , 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट 
करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनीचे क्षेत्र हे स्थानिय मंजुरी अंतर्गतच्या एकूण क्षेत्राच्या ५० % मर्यादेत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट - कलम ३ सह 
कलम ४४ चे पोट - कलम २ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे उक्त वाढीव प्रकल्प क्षेत्र उक्त विकास योजना नकाशावर 
निर्देशित करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी , आता , संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूची अ ” ” मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले , 
२६.१३२ हे . इतके क्षेत्र , यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
विकासाकरिताची नियमावली मधील विनियम क्र . ४.५ चे अंतर्गत खालील अटीं व शर्तीना अधिन राहून मान्यता देत आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटीं व शर्ती : - 

( I ) मालकी हक्कासंबंधित : 

( १ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाखालील क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींचे सर्व मालकी / विकसनहक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे 
असणे आवश्यक राहील . उद्देश पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत , संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे , मूळ 
मोजणी नकाशे , मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे व जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांचेकडील दिनांक १० मे २०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वयेच्या सूचनांना अनुसरून संबंधित जमिनींचे दुरूस्त ७/१२ उतारे इ . कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित प्राधिकरणाकडे 
सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 

( २ ) उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या 
भागशः जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे . जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून 
वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही . 

( ३ ) बृहत आराखड्यास अंतीम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने 
आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी करणेची आहे . 

( ४ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील इतर 
हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व नावे संदर्भात जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही 
करावी . 

( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे 
भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास 
त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील . अशा परिस्थितीत अशा 
जमिनीसाठी देण्यात आलेले स्थानिय मंजुरी रद्द समजण्यात येईल . 

( II ) पर्यावरण व इतर आनुषंगिक बाबी : - 

( १ ) 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी 
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी ( Environmental 
Clearance ) घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव 
मूल्यांकन अधिनियम , १ ९ ८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटीं व शर्तींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर 
बंधनकारक राहील . 

( २ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य 
ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे 
व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . 

( ३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहीत करतील , त्या अटी व शर्तीचे पालन करणे उक्त प्रकल्प 
प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह 
असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 

( ४ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र .१०.५ ( a ) नुसार पाणीपुरवठा 
उक्त प्रकल्प प्रर्वतकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील . जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या 
अटींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 

( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र .१०.५ ( c ) नुसार वीज पुरवठा 
उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील . तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प विकासाकरीताच्या नियमावलीतील विनियम क्र . ६.५ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा 
मंजूर करणेपुर्वी संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता 
आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवठ्याची दृढवचनबद्धता ( Firm Commitment of Power Supply for the entire 
integrated township from the power supply company ) प्राप्त करणे आवश्यक राहील . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) - ४०-१अ 


w 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

( III ) विकासासंबंधाने : 

( १ ) 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तिच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार 
आवश्यक परंतु किमान ९ .०० मी . रूंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 

( २ ) 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणा - या विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क 
अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 

( ३ ) 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे 
आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी , नाले , कॅनाल , तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प 
विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 

( ४ ) 

विकास योजना नकाशावर विशेषतः दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १ : ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र 
उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही . तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव , इ . विकास कार्य 
अनुज्ञेय नाही . 

' 

( ५ ) 

उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर 
विकास योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक 
राहील आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प 
प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 

( IV ) इतर अटी व शर्ती 

( १ ) या अधिसूचनेत नमूद अटीं / शतसह शासनाने उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानिय मंजुरीच्यावेळी दिनांक 
२ डिसेंबर २०१५ व दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शासन अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटीं / शर्ती उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू 
राहतील . 

( २ ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं / शतींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार 
शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 

( ३ ) या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र . ७.५ Share of Local / Planning Authority 
नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील . 

( ४ ) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

66 

( ५ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये सोबतच्या अनुसूची 
अ मध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचा तपशिल नमूद केलेला आहे . तसेच सदर 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे . 

उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा . 

( १ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण , मुंबई . 

( २ ) व्यवस्थापकिय संचालक , सिडको ( नैना ) , नवी मबई . 

( ३ ) जिल्हाधिकारी , रायगड . 

( ४ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई . 

( ५ ) उप संचालक , नगररचना , नागरी संशोधन घटक , मुख्य कार्यालय , पुणे . 

सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 
( ६ ) सहायक संचालक , नगररचना , रायगड- अलिबाग शाखा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

५ 

अनुसूची- अ 

मे . वाधवा कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा . लि . यांच्या मौजे वारदोली व मौ . भेरले , ता . पनवेल , जि . रायगड येथील उक्त 
अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेल्या वाढीव जमिनींचा तपशील . 

अ.क्र . 

मौजे 

सर्व्हे नं . / हिस्सा नं . 

प्रकल्पात नव्याने समाविष्ट करून 

अधिसुचित करावयाचे क्षेत्र ( हे . ) 
( ४ ) 

( १ ) 

( ३ ) 

१ 

वारदोली 

६ ९ / ६ ब ( पै . ) 

३.१५० 

वारदोली 

७७/० 

०.१३० 

वारदोली 

७८/० 

०.११४ 

वारदोली 

७ ९ / १ 

०.० ९ ० 

वारदोली 

७ ९ / २ / अ 

१.५ ९ ० 

वारदोली 

७ ९ / २ / ब 

०.३४ ९ 

वारदोली 

७ ९ / ३ ( पै . ) 

०.६८४ 

वारदोली 

७ ९ / ५ 

०.०८६ 

वारदोली 

८१/२ 

०.२०१ 

वारदोली 

८१/३ 

०.४० ९ 

वारदोली 

८१/४ 

०.२४० 

वारदोली 

८१ / ५ + ९ब 

०.८७७ 

वारदोली 

८१/८ 

०.१०० 

वारदोली 

८२/१ 

०.८३८ 

वारदोली 

८२/२ 

०.४३० 

वारदोली 

८२ / ३ 

१.४५० 

वारदोली 

८२/४ 

०.१५० 

वारदोली 

८२/५ 

०.०२५ 

वारदोली 

८२ / ६ 

०.१७५ 

वारदोली 

८२/७ 

०७० 

वारदोली 

८२/८ 

०.१३० 

वारदोली 

८२/१० 

०.०६० 

वारदोली 

८२/१३ 

०.०८० 

वारदोली 

८४/३ ( पै . ) 

०.५१३ 

वारदोली 

८४/४ ( पै . ) 

०.३६१ 

वारदोली 

८६ / १ 

०.७१३ 

वारदोली 

८६/२ 

०.९ ७७ 


m 


४ 

६ 

७ 

८ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

२८ 

वारदोली 

१२८ / २० 

१.७०० 

२ ९ 

वारदोली 

१३१ / ९ 

०.३४० 

३० 

वारदोली 

१३१/१० ( पै . ) 

०.९ ७० 

३१ 

वारदोली 

१३१/१५ 

०.३३० 

३२ 

वारदोली 

१३१/१६ 

०.२१० 

३३ 

वारदोली 

१३१/१८ 

०.४३० 

३४ 

वारदोली 

१३१ / १ ९ 

०.३४० 

३५ 

वारदोली 

१३१ / २० 

०.४२० 

३६ 

वारदोली 

१३१/२३ 

०.०८० 

३७ 

वारदोली 

१३१/२४/१ ( पै . ) 

०.४६५ 

३८ 

वारदोली 

१३१/२४/२ ( पै . ) 

०.०८० 

३ ९ 

वारदोली 

१३१/२५ 

०.५८० 

४० 

वारदोली 

१३१/२६ 

०.०५० 

४१ 

वारदोली 

१३१/३१ 

०.०१० 

४२ 

वारदोली 

१३४ / १ / ब 

०.५३० 

४३ 

वारदोली 

१३४ / १ / क 

०.५३० 

४४ 

वारदोली 

१३५/३ 

०.३७२ 

४५ 

वारदोली 

१३५/४/१ 

०.१११ 

४६ 

वारदोली 

१३५/४/२ 

०.५५ ९ 

४७ 

भेरले 

२२/१/१ ( पै . ) 

०.२२० 

४८ 

भेरले 

२२/१/२ ( पै . ) 

०.१६६ 

४ ९ 

भेरले 

२२/३ ( पै . ) 

०.०७२ 

५० 

भेरले 

२४/२ ( पै . ) 

०.६ ९ ७ 

भेरले 

२५/१ 

०.५ ९ ० 

भेरले 

२५/२ ( पै . ) 

०.२३६ 

भेरले 

२६/० ( पै . ) 

०.३२१ 

भेरले 

२७/० ( पै . ) 

०.१६५ 

भेरले 

३३/१/१ ( पै . ) 

०.४८३ 

भेरले 

३५/० 

०.१०१ 

भेरले 

३६/१ 

०.२३० 


५२ 

५३ 

५४ 

५५ 


५६ 

५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

५८ 

भेरले 

३६/२ 

०.२६८ 

भेरले 

३७/१ ( पै . ) 

०.४६४ 

६० 

भेरले 

३७/२ ( पै . ) 

०.०३५ 

एकूण क्षेत्र 

२६.१३२ हे . 

५७.४५४ हे . 

दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेद्वारे अधिसुचित केलेले क्षेत्र 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शासन अधिसूचनेद्वारे अधिसुचित केलेले क्षेत्र 
या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे एकूण सुधारित अधिसुचित केलेले क्षेत्र 

२.५८ ९ हे . 

८६.१७५ हे . 


पुणे , 

दिनांक १२ मे २०२२ . 
मे 


अविनाश भा . पाटील , 

संचालक , नगररचना , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


6 M - 24 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 
TOWN PLANNING & VALUATION , DEPARTMENT CENTRAL BUILDING , PUNE 411 001 
NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. Naina / Mouje - Vardoli , Tal.Panvel / ITP / CR - 64 / 21 / TPV - 3 / 2474. - Whereas , the Government 
of Maharashtra in Urban Development Department , in exercise of powers conferred under clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of the Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as " the said Act " ) declared by Notification , No. TPS - 1712 / 475 / CR 
98 / 12 / UD - 12 , dated 10th January , 2013 ( hereinafter referred to as " the said Notification ) 
City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ( being a company owned 
and controlled by the Government of Maharashtra ) ( hereinafter referred to as " the said 
Corporation " ) as Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the said Authority " ) 
for Navi Mumbai Airport Influence Notified Area ( NAINA ) ( hereinafter referred to as " the 
said notified area " ) as specified therein ; 

And whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide 
Notification No.TPS - 1215 / 245 / CR.332 / 16 / SM / UD - 12 , dated 27th April 2017 has been sanctioned 
the Development Plan of 23 Villeges of the said notified area , which has come into force with 
effect from 4th May 2017 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide 
Notification No.TPS - 1717 / S.No.2750 / CR.91 / 2019 / UD - 12 , dated 16th September 2019 has been 
sanctioned the Development Plan of remaining 152 Villeges of the said notified area , including 
Development Control Regulations which has come into force with effect from 18th October 
2019 ; 

And whereas , as per the directives under saction 154 of the said Act , the Government in 
Urban Development Department vide its Notification No.TPS . 1717 / 2750 / CR.91 / 19 / UD - 12 , dated 
6th January 2020 has been made applicable Development Control Regulations of 152 villages for 
23 villages of the said notified area of the said Special Planning Authority ( hereinafter referred 
to as " the said Regulation " ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide 
Notification No.TPS - 1816 / CR.368 / 16 / part - 1 / DP - ITP / UD - 13 , dated 8th March 2019 has been 
sanctioned the regulations for Development of Integrated Townships Project for the Special 
Planning Authority under the provisions of sub - section ( 1AA ) ( C ) of Section 37 of the said Act , 
( hereinafter referred to as " the said Regulation " ) ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department , has declared and grants 
Location Clearance for the Special Township Project proposed by M / s Wadhava Construction 
and Infrastructure Pvt . Ltd. ( hereinafter referred to as " the said Project Proponant " ) in Mouje 
Vardoli , Tauka Panvel , District Raigad on land admeasuring area of 57.454 Ha . , vide Government 
in Urban Development Department , Notification No.TPS - 1714 / 451 / CR - 70 / 15 / UD - 12 , dated 2nd 
December 2015 ( hereinafter referred to as the " said Notified Special Township Project ” ) ; 

And whereas , said notified Special Township Project area is within the limits of New Mumbai 
Airport Influence Notified Area ( Naina ) of the said Planning Authority and the said Planning 
Authority vide letter No.162 , dated 20th May 2019 has sanctioned revised master plan of the said 
notified area as Integrated Township Project with certain terms and conditions ( hereinafter 
referred to as the " said Notified Integrated Township Project " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

९ 
And whereas , the said Development Cotrol Regulations includes the regulation for the 
Development of Integrated Township Project ( hereinafter referred to as “ the said Regulations 
for Development of Integrated Township Project ” ) ; 

And whereas , as per provisions of Regulation No.4.50 , of the said Regulation , the additional 
area admeauring 2.589 Ha . from Mouje Vardoli , Tauka Panvel , District Raigad submitted by Project 
Proponant , has been approved by the Director , Town Planning , Maharashtra State , Pune vide 
Notification dated 27th Janaury 2022 to implement the Integrated Township Project by including 
the additional land of the area in the said project area ; 

And whereas , the said Project Proponant , now vide its letter dated 28th March 2022 and 
subsequent letters submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 4.5 of the said 
Regulation to the Directorate for the grant of revised Locational Permission by incorporating 
additional land admeasuring area about 26.132 Ha . mentioned in Shedule - A attached herewith 
from Mouje Vardoli , Bherle , Tauka Panvel , District Raigad ( hereinafter referred to as " the said 
additional lands " ) in the area of the said Integrated Township Project ; 

And whereas , as per said Development Plan the said additional lands are included in 
" Predominent Residential " Zone and aprt area affected by the Reservation No. 363_ESS and 
346 GC and 24 M. & 36 M.wide Development Plan Roads , Premium Charges vide Regulation 
No.7.1.2 of the said regulation , are not required to incorporate the said additional lands in the 
said Integrated Township Project ; 

66 

And whereas , there are entries mentioning “ कुळ कायदा कलम ६३ अ - १ च्या तरतुदीस अधिन राहून खरेदी - विक्रीस 

" in the column of other rights of 7/12 Extracts of lands in the said Additional areas of said 
Notified Integreated Township Project . Regarding this Collector Raigad communicated Tahasildar , 
Panvel that entries are wrong and make correction as महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन अधिनियम कलम ६३ अ 
नुसार खरेदी केलेल्या जमिनी ” instead of “ कुळकायदा कलम ६३ अ -१ च्या तरतूदीस अधीन राहून खरेदी - विक्रीस प्रतिबंध " and same is 
conveyed to Cidco Authority vide letter dated 10th May 2022 ; 

And whereas , as per the documents submitted by the said Project Proponant , the Ownership 
and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said . 
notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponant and the said 
Project Proponant has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record ; 

And whereas , as per the Regulation No.4.5 of the said Regulation , the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune as per the request of said Project Proponant , may grant any 
adjacent land to add or delete any area of the project not exceeding 50 % of the total area of the 
Integrated Township Project under Locational Clearance ; 

And whereas , as per the request of the said Project Proponant the area of the said additional 
lands to be added is less than 50 % of the total area under Loactional Clearnce ; 

And whereas , it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands to 
be incorporated on map of the said Development Plan under the provisions of sub - section ( 3 ) of 
Section 18 with sub - section 2 of section 44 of the said Act as the additional project area for the 
said notified Integrated Township Project ; 

Now , therefore , the Director of Town Planning , Maharashra State , Pune under the Regulation 
No. 14.1.1.4 ( v ) of the said Regulation for Development Integrated Township Project hereby grants 
permission to add the area 26.132 Ha . mentioned in the " Schedule " " A " attached herewith 
subject to the following terms and conditions 

भाग एक ( को . वि . पु . ) - ४०-२ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

" Terms & Conditions of the Integrated Township Project 
: 

99 

( I ) Conditions of Ownership 

( 1 ) Ownership / Development Rights of said additional lands together with the area under the 
said notified Integrated Township Project shall be with the said Project Proponent . While 
applying for Letter of Intent , it is obligatory on the said Project Proponent to submit to the 
concerned authority the extracts of original certified documents of the registered 
Memorandum of Understanding , registered documents of joint venture , original measurement 
plans , documents proving the ownership rights , development rights & corrected 7/12 extracts 
of concerned lands as per the instructions given by the Collector , Raigad - Alibag vide his letter 
dated 10th May 2022 . 

( 2 ) Part area of lands shall be included in the notified Integrated Township Project after obtaining 
measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records . If such lands are 
not remain contagious with the lands under the said Project , then area of land stand deleted 
from the notified Integrated Township project area . 

" " 

lands which are 

( 3 ) Collector , Raigad should take appropriate action regarding " New Tenure 
included in the said notified Integrated Township Project before granting final sanction to 
the Master Lay - out Plan . 

( 4 ) Collector , Raigad shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included 
in the said notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumbrances 
and names in the Other Right's column of 7/12 extract , before granting final sanction to the 
Master Lay - out Plan . 

( 5 ) If any document of ownership of lands included in the area of the said notified Integrated 
Township Project , is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the 
said notified Integrated Township Project in future then , it shall be the sole responsibility of 
the said Project Proponent to deal with those proceedings at his risk and cost . " In such case 
Locational Clearance shall be deemed to be cancelled for that lands . 

( II ) Conditions regarding Environment and Others : 

( 1 ) The Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of 
Environment , Forest and climatic change ( MoEF & CC ) and from the Appropriate Competent 
Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in 
the area of the said notified Integrated Township Project . Also the terms and conditions of 
the notifications issued by the Ministry of Environment , Forest and Climate Change for the 
Environment Impact Assessment Act , 1986 from time to time shall be binding on the said 
Project Proponent . 

( 2 ) The Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid 
Waste and effluents within the said notified Integrated Township Project at his own risk and 
cost , as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and 
also subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard . 

( 3 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned 
department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project 
Proponent . The existing nallas / water courses , etc. in the area of the said notified Integrated 
Township Project shall not be closed . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

११ 

( 4 ) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development 
of the said notified Integrated Township Project as per Regulation No. 10.5 ( a ) of the said . 
Regulations at their own cost and responsibility . The conditions prescribed by Irrigation 
Department in these regards , from time to time are binding on the said Project Proponent . 
( 5 ) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the 
development of the said notified Integrated Township Project as per the Regulation No. 10.5 ( c ) 
of the said Regulation at their own cost and responsibility . Also the concerned Authority 
shall obtain from the Project Proponent , necessary permissions and also the firm commitment 
of electricity supply for the entire area of the said notified Integrated Township Project from 
the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation 
No.6.5 of the said Regulation . 

( III ) Regarding Development : 

( 1 ) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation 
but minimum 9 m . free of cost to the lands owned by other private persons , which are 
surrounded by the area under the said notified Integrated Township Project . 

( 2 ) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing 
public roads passing through the area of the said notified Integrated Township Project . 

( 3 ) It shall be binding on Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of 
the said notified Integrated Township Project with the permission of concern department 
and to keep distance from River , Nallas , Canal , Lake & other Water bodies within the area of 
the said notified Integrated Township Project required as per the said regulation for 
Development of Integrated Township Project . 

( 4 ) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 
1 : 5 in the said project , whether such lands are specifically marked as such on the Development 
Plan or not . Also No development activity shall be permissible and no development involving 
cutting / levelling / filling shall be allowed on such lands . 

( 5 ) The said Project Proponent shall develope the Reservations and Development Plan Roads as 
per the said Development Plan and after development , made available to the General Public 
and also shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the 
said notified Integrated Township Project for public purpose reservations and also for basic 
infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project , as per 
the said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost . 

( IV ) Other Terms and Conditions : 

( 1 ) The terms and conditions mentioned in the Government Notifications dated 2nd December 
2015 and dated 27th Janaury 2022 for the original Locational Clearance of the said notified 
Integrated Township Project alongwith all the terms and conditions mentioned in this 
notification . 

( 2 ) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the 
powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification 
are reserved with Government . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) - ४०-२अ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

( 3 ) The provisions mentioned in Regulation No.7.5 of the said Regulation regarding the share 
of local planning authority shall be applicable for the said area . 

( 4 ) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 

( 5 ) The details of lands incorported within the said Project are given in Schedule- " A " appended 
hereto , Also the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is 
appended hereto . 

The details of the said additional lands incorporated within the said Project and the plan 
shall be made available for the inspection of the general public , during office hours on all working 
days at the following offices : 

( 1 ) Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority , 
Mumbai . 

( 2 ) Managing Director , CIDCO ( NAINA ) , New Mumbai . 

( 3 ) The Collector , Raigad . 

( 4 ) Joint Director of Town Planning , Kokan Division , Navi Mumbai . 

( 5 ) Deputy Director of Town Planning , Urban Reserch Cell , Pune . 

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning 
and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in 

( 6 ) Assistant Director of Town Planning , Raigad- Alibag Branch . 


१३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 
Schedule A 

Details of Additional Lands included in Integrated Township Project of Wadhawa 
Construction & Infrastructure Pvt.Ltd . , at Village- Wardoli , & Bherle , Taluka Panvel , 

Dist . - Raigad 

S.No. 

Village 

Survey No. & 
Hissa No. 

Details of land area . 
included and deleted 
in earlier notified area 

( Ha . ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

1 

Wardoli 

69 / 6B ( Pt . ) 

3.150 

2 

Wardoli 

77/0 

0.130 

3 

Wardoli 

78/0 

0.114 

4 

Wardoli 

79/1 

0.090 

5 

Wardoli 

79 / 2 / A 

1.590 

6 

Wardoli 

79 / 2 / B 

0.349 

7 

Wardoli 

79/3 ( Pt . ) 

0.684 

8 

Wardoli 

79/5 

0.086 

9 

Wardoli 

81/2 

0.201 

10 

Wardoli 

81/3 

0.409 

11 

Wardoli 

81/4 

0.240 

12 

Wardoli 

81 / 5 + 9B 

0.877 

13 

Wardoli 

81/8 

0.100 

14 

Wardoli 

82/1 

0.838 

15 

Wardoli 

82/2 

0.430 

16 

Wardoli 

82/3 

1.450 

17 

Wardoli 

82/4 

0.150 

18 

Wardoli 

82/5 

0.025 

19 

Wardoli 

82/6 

0.175 

20 

Wardoli 

82/7 

0.070 

21 

Wardoli 

82/8 

0.130 

22 

Wardoli 

82/10 

0.060 

23 

Wardoli 

82/13 

0.080 

24 

Wardoli 

84/3 ( Pt . ) 

0.513 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

25 

Wardoli 

84/4 ( Pt . ) 

0.361 

26 

Wardoli 

86/1 

0.713 

27 

Wardoli 

86/2 

0.977 

28 

Wardoli 

128/20 

1.700 

29 

Wardoli 

131/9 

0.340 

30 

Wardoli 

131/10 ( Pt . ) 

0.970 

31 

Wardoli 

131/15 

0.330 

32 

Wardoli 

131/16 

0.210 

33 

Wardoli 

131/18 

0.430 

34 

Wardoli 

131/19 

0.340 

35 

Wardoli 

131/20 

0.420 

36 

Wardoli 

131/23 

0.080 

37 

Wardoli 

131/24/1 ( Pt . ) 

0.465 

38 

Wardoli 

131/24/2 ( Pt . ) 

0.080 

39 

Wardoli 

131/25 

0.580 

40 

Wardoli 

131/26 

0.050 

41 

Wardoli 

131/31 

0.010 

42 

Wardoli 

134 / 1 / B 

0.530 

43 

Wardoli 

134 / 1 / C 

0.530 

44 

Wardoli 

135/3 

0.372 

45 

Wardoli 

135/4/1 

0.111 

46 

Wardoli 

135/4/2 

0.559 

47 

Bherle 

22/1/1 ( Pt . ) 

0.220 

48 

Bherle 

22/1/2 ( Pt . ) 

0.166 

49 

Bherle 

22/3 ( Pt . ) 

0.072 

50 

Bherle 

24/2 ( ( Pt . ) 

0.697 

51 

Bherle 

25/1 

0.590 

52 

Bherle 

25/2 ( Pt . ) 

0.236 

53 

Bherle 

26/0 ( ( Pt . ) 

0.321 

54 

Bherle 

27/0 ( Pt . ) 

0.165 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४४ 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

55 

Bherle 

33/1/1 ( Pt . ) 

0.483 

56 

Bherle 

35/0 

0.101 

57 

Bherle 

36/1 

0.230 

58 

Bherle 

36/2 

0.268 

59 

Bherle 

37/1 ( Pt . ) 

0.464 

60 

Bherle 

37/2 ( Pt . ) 

0.035 

Total Area 

26. 132 Ha . 

57.454 Ha . 

Area Notified By Notification Dated 02/12/2015 
Area Notified By Notification Dated 27/01/2022 
Total Revised Notified Area of Township 

2.589 Ha . 

86.175Ha . 

Pune , 

AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 

dated 12th May 2022 . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


१५ 


